वन विभागाची पुनर्रचना नवीन परिक्षेत्र 
राऊन्ड्स व बिट्सची निर्मिती या योजनेत्तर 
योजनेतील ४५२ पदांना मुदतवाढ सन २०२२- 
२३ मध्ये चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एफडीएम -२०२२/प्र.क्र.२६/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२२ 


वाचावे :- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 

दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२१/प्र.क्र.३२/फ-२ 
दि. ३०/०९/२०२१ 

३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१० (२१-२२/३१३, दि.०१/०३/२०२२व 
पत्र क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१० (29-22)/332, दि.१७.०३.२०२२. 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२/०२/२०२२ 


शासन निर्णय :- 


वन विभागाची पुनर्रचना नवीन परिक्षेत्र राऊन्ड्स व बिट्सची निर्मिती या योजनेत्तर 
योजनेतील ४५३ पदांना संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ 
पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली होती. 


तथापि उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), नागपूर यांनी दि.१७.०३.२०२२ 
रोजी सादर केलेल्या फेर प्रस्तावानुसार सहायक वनसंरक्षक संवर्गातील १ पद हे महसूल व 
वनविभाग शासन निर्णय दि.२१.०९.२०२१ अन्वये सुधारित केलेल्या आकृतीबंधात निरसित केले 
असल्याने सदरहू योजनेअंतर्गत ४५२ अस्थायी पदांना सन २०२२-२३ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत 
शासनास विनंती केली आहे. 


त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील ४५२ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या 
संदर्भ क्र. येथील शासन निर्णय दि.२२.०२.२०२२ च्या अधिन राहून दि.१.०३.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर मुदतवाढ 
महसूल व वन विभागाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२२/प्र.क्र.२६/फ-२ 


पदांचा समावेडा आहे व सदर पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळावधीसाठी रिक्‍त नाहीत या अटीच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


सदर पदांच्या वेतनावरील खर्च -प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनेतर) ०१ 
वनीकरण, १०१ वनसंधारण, विकास व पुननिर्मिती (०१) प्रशासन व संरक्षण (०१)(०१) प्रशासन व 
संरक्षण (२४०६ ००९६) ०१ वेतन या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२२-२३ यावर्षी 
त्याखालील मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/२०१६/ 
आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२३११३०४०२८१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL PANDURANG 


SUNIL PANDURANG Panoxare 


DN: CN = SUNIL PANDURANG PANDHARE, C = 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


PANDHARE रची OU = REVENUE AND FOREST 


DEPARTMENT 
Date: 2022.03.23 11:32:09 +05'30' 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रतिलिपी :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
3) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी. 
४) मुख्य वनसंरक्षक, मध्यवर्ती मुल्यांकन घटक, नागपूर. 
५) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

७) वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-६, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

८) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी,यवतमाळ/नागपूर /चंद्रपूर/पुणे/नाऱशिक/औरंगाबाद 
/अमरावती /ठाणे/धुळे/ कोल्हापूर/गडचिरोळी 

१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२२/प्र.क्र.२६/फ-२ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:-एफडीएम -२०२२/प्र.क्र.२६/फ-२, 
दि. 23.03.2022 सोबतचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र 1 संवर्गनिहायपदे || प 
वनवृत्त वभागीय | सहाय्यक | वनक्षेत्रपाल | वनपाल | लेखापाल | लिपिक | कार्यालय | बन | एकूण 
वन वनसंरक्षक अधिक्षक | रक्षक 
अधिकारी 
१ «| वन्यजीव पूर्व शि g शि शि २ ३ शि ३३ ३९ 
नागपूर 
२ | वन्यजीव प. शि | | शि ३ १२ शि १७ ३२ 
मुंबई 
3 मु.ब.सं. शि चि शि वि शि | वि ष्‌ ष्‌ 
कांदळवन 
मुंबई 
४ | नागपूर ea १ २ डू १३ डं १३ BY 
ष्‌ | अमरावती | |. आ २ Le [| 0__| ७ g g १८ 
६ | नाशिक a 3 Ce || pc | ११ १० २ १० ३७ 
७ parr | [2] २ |. वि १६ ३ poe | ३१ ष्र 
द्र । औरंगाबाद  । g poe a q ष्‌ | 0_| pc | Gy ६६ 
९ । यवतमाळ pe | poe Q poe | 9 g २ 3 Bu 
१० | धुळे aa १ ie 1, poo | २ शै pc | २० Bw 
११ | कोल्हापूर | किल २ poe pc १० ३ poe ११ २६ 
१२ । चंद्रपूर [ei २ ॥. | | g g poe | २ द 
१३ | गडचिरोली | wee a 1. et |. ae | ee २ १ २ ३५ ३९ 
१४ |। पुणे | 8 | poe | ie ca | 28 | |. ७ | pe | | 3 | १२ १२ 
१५ | मेळघाट व्याघ्र शं | १ १५ ३ g शि २० ४० 
प्र. अमरावती 
एकूण Pk | Ww ष्‌ २५ ८२ BE RR २६७ | ४५२ 


Digitally signed by SUNIL PANDURANG PANDHARE 


S UNIL PANDURAN G DN: N= SUNIL PANDURANG PANDHARE, C = IN, 


htra, O = GOVERNMENT OF 


PA N D H A R E MAHARASHTRA OU = REVENUE AND FOREST 


(सुनिल पांढरे ) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


